श्री.श.बा.पावसकर, उप सचिव, संसदीय 
कार्य विभाग यांनी सह सचिव (पीक विमा), 
कृषी व पदुम यांना सहाय्य करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक: संकीर्ण ११०८/प्र.क्र.१११/१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०२ जून, २०१८ 


शासन आदेडा 
शासनाने शेतकऱ्यांकरीता विशेष पॅकेज जाहीर केले असून नुकसानग्रस्त होतकऱ्यांना योग्य ती मदत 
तातडीने उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने कृषी विभागाने केलेली विनंती विचारात घेऊन, श्री.श.बा.पावसकर, उप 
सचिव, संसदीय कार्य विभाग यांना याद्वारे असे निदेश देण्यात येत आहेत की, त्यांनी या आदेशाच्या दिनांकापासून 
दि.०३.०७.२०१८ पर्यंतच्या कालावधीपर्यंत त्यांचे स्वत:चे कामकाज सांभाळून नुकसानग्रस्त होतक-यांना मदत 


करणाऱ्या कृषी व पदुम विभागातील सह सचिव (पीक विमा) यांना सहाय्य करावे.. 


2. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०६०२१७४६३४७००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ढ Digitally signed by Imtiyaz Mushtaque Kazi 
| aa t | ya Z DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General 
Administration Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
रा 2.5.4.20=711589caceff9b0bb07e3c6556e724501d0c5ea5c63b3 
M U S h t a q U e Ka Z | 146314d51ec0e87d0a6, cn=Imtiyaz Mushtaque Kazi 
Date: 2018.06.02 17:47:39 +05'30' 
(इ.मु.काझी) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
अ.मु.स. (सेवा), सा.प्र.वि. 
अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, संसदीय कार्य विभाग/कृषी व पदुम, मंत्रालय, मुंबई 
५. सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना), संसदीय कार्य विभाग/कृषी व पदुम, मंत्रालय, मुंबई 
६. सह सचिव (पीक विमा), कृषी व पदुम, मंत्रालय, मुंबई 
७. श्री.श.बा.पावसकर, उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. कार्यासन-१४ निवडनस्ती 


oC “७ AD -5 


